जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (कृषी) संवर्गातील विस्तार अधिकारी 
(कृषी) (महाराष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) दिनांक 
०१.०१.२०२३ रोजीच्या एकत्रित राज्यस्तरीय 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र. क्र. १६४/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २९ जुले, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३९६/आस्था-४, दिनांक ३१.१०.२०२३ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३९६/आस्था-४, दिनांक ०८.०१.२०२४ 
3) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र. विआशा/कार्या- 
१९/आस्था-३/१६९८०६७/२०२४, दि.०४.०४.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (कृषी) या संवर्गातील विस्तार अधिकारी (कृषी) 
यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची एकत्रित सुधारित राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र.१ 
च्या परिपत्रकान्वये दि.०८.०१.२०२४ प्रसिद्ध करण्यात आळी आहे. 


२. संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने श्री.किरण उत्तमराव पाटील यांचे 
नाव जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (कृषी) या संवर्गातील विस्तार अधिकारी (कृषी) 
दि.०१.०१.२०२३ एकत्रित राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ठ करण्याचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 


३. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झाळेळी असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्त परिच्छेद 
क्रमांक ३ प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत असून श्री.किरण उत्तमराव पाटील, जिल्हा परिषद, जळगांव 
यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक ६४ अ येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र. १६४/आस्था-४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२९१६५६०७४४२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dipali 


e e 
D I Da | | Sumesh Pawar 


DN: cn=Dipali Sumesh Pawar, 
o=Rural Development 


SUMESN _ cevartment,ou=ess 


email=deepali.kamble@nic.in, 
c=US 


Date: 07. 27: 
Pawa i _. 07.30 11:27:20 


(दिपाली पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : शुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


प्रत, 


१) प्रधान सचिव, कृषी, पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२) विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 


३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) यांना सर्व संबंधितांना सदर ज्येष्ठता 


यादी निदर्शानांस आणून त्यानुसार शासनास कळविण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (कृषी) संवर्गातील विस्तार अधिकारी (महाराष्ट्र कृषि सेवा विकल्प) यांची दिनांक 09.09.2023 


रोजीच्या एकत्रित सुधारित अंतिम ज्येष्ठतासूचीच्या श्ुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शैक्षणिक अहंता विस्तार प्रवर्ग । प्रवर्ग सेवा पुर्व शेरा 
परिषद अधिकारी परिक्षा 
(कृषी) उत्तीर्ण/सुट 
पदावरील 
नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
i, | 2 3 8 4 नि 9 ८ ९ 
६४अ | श्री. किरण उत्तमराव जळगांव [94.03.9920 | एम.एस.सी. (कृषी) [ORO | खुळा । उत्तीर्ण 


पाटील 


